मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष 
साजरे करण्याकरिता आयोजित करावयाच्या 
कार्यक्रमांवरील खर्च भागविण्याकरिता नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.६७/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जून, २०२२. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-१९२२/प्र.क्र.६१/स्वासैक-१, दि. ४/०५/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२२ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र 
राज्याचा सन २०२२-२०२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे मार्फत दि. ११ मार्च, 
२०२२ रोजी विधानमंडळात सादर करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्प सादर करताना 
मा.उपमुख्यमंत्री यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये “दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी 
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरु होत आहे. हे वर्ष साजरे करण्यासाठी 
मराठवाडयाच्या आठही जिल्हयांत मुक्‍तीसंग्रामाची माहिती देणा-या विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 
करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांची रुपरेषा निश्चित करण्यासाठी मराठवाडयातील सर्व मंत्री व 
पालकमंत्र्याचा समावेश असलेली मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. याकरिता निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येतील अशी घोषणा केली होती.” 

त्याअनुषंगाने, शासन निर्णय दि. ४.५.२०२२ अन्वये मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन केली असून 
सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होण्याच्या अनुषंगाने निधी अर्थसंकल्पित करण्याकरिता स्वतंत्र 
लळेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मराठवाडा मुक्‍ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्याकरिता मराठवाडा विभागातील 
आठही जिल्हयांमध्ये मराठवाडा मुक्‍तीसंग्रामाची माहिती देणा-या विविध कार्यक्रमांचे आयोजन दिनांक 
१७ सप्टेंबर, २०२२ ते दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीमध्ये करण्यात येणार आहे. या 
कालावधीमध्ये आयोजित होणाऱ्या कार्यक्रमांवरील खर्च भागविण्याकरिता निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.६७/स्वासैक-१ 


मागणी क्रमांक ए-५ Aa 
मुख्य लेखाशीर्ष | 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण  । २२३५, Social Security and 
Welfare 
उप मुख्यलेखाशीर्ष | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | ६०, Other Social Security and 
कार्यक्रम Welfare Programmes 
गौण शीर्ष २००, इतर कार्यक्रम २००, Other Programmes 
गटशीर्ष (00)(99) (00)(94) 
उपगट शीर्ष (००) (१३) मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत | (००)(१३) To celebrate 
महोत्सवी वर्ष साजरे करणे | Marathwada Mukti Sangram 
(२२३५सी५९१) Amrit Mahotsavi Year 
(२२३५०८०५९१) 
उद्दिष्ट ५०-इतर खर्च 4o-Other Charges 


सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.३३५/व्यय- 
४/२०२२, दि.९/६/२०२२ व महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
अनौ.सं.क्र.३०/२०२२-२३/1॥.९०., दि. १७/६/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२३१८०४३४६४०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA ७॥॥॥४ JAWDEKAR 
Date: 2022.06.23 18:07:51 +05'30' 
(अस्मिता जावडेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)-१, मुंबई/नागपूर. 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 
) 
) 


उपायुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद. 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, बीड, परभणी, लातूर, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.६७/स्वासैक-१ 


६) जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद, बीड, परभणी, लातूर, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, 
हिंगोली. 

७) कक्ष अधिकारी (कार्या.१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१४/व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी (का.२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवडनस्ती (स्वासैक-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


